सहायक अभियंता श्रेणी-१ या पदावरुन 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२२/ प्र.क्र. १४५/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहा : शासन निर्णय,पाटबंधारे आणि वीज विभाग क्र.जीएबी-१०७०-ई (१), दिनांक १९.१२.१९७० 


शासन आदेशा :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहायक अभियंता श्रेणी-१ या संवर्गातील अधिकाऱ्याना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर (सुधारित 
वेतन मॅट्रीक्स एस-२३ : रु. ६७७००-२०८७०० ) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये १५६००- 
३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/- या वेतनसंरचनेत ) सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात Rat पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | व दिनांक पदस्थापना विभाग 
के १९९/ श्री. दिपक सुरेश कशाळकर 0 TEAR नाईक मराठवाडा कृष 
दि. ८.६.२०२२ | सा. बा. उपविभाग, पेठ, नाशिक विद्यापीठ, परभणी या रिक्‍त पदी 
२. २००/ श्री. विक्रांत अविनाश शिरभाते eae ट्रीय महामार्ग विभाग, जालना 
दि. ८.६.२०२२ । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, या रिक्‍त पदी 
अमरावती 
३. २०२/ श्री. ATTA पुंडलिक सोनवणे नाशिक । सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. 
दि. ८.६.२०२२ | उप कार्यकारी अभियंता, सा. बां. २, जळगांव या रिक्‍त पदी 
विभाग, अमळनेर, जळगांव 
४. २०३/ श्रीम. श्रध्दा अशोक शेळवे कोकण-२ । नगरपरिषद प्रशासन 
दि. ८.६.२०२२ | ठाणे खाडीपुल दुरुस्ती व संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
संनियत्रण, कोकण भवन, नवी वरळी, मुंबई (२) (मुख्यालय 
मुंबई स्तर) या रिक्‍त पदी 
प्‌. २०४/ श्री. रविंद्र पांडुरंग तोंडे गं जिल्हा परिषद (सा.बां.) विभाग, 
दि. ८.६.२०२२ | दक्षता वब गुणनियंत्रण मंडळ, हिंगोली या रिक्‍त पदी 
औरंगाबाद 
६. २०५/ श्री. सुभाष रामकृष्ण राऊत कोकण-२ | नगरपरिषद प्रशासन 
दि. ८.६.२०२२ | सा. बा. उपविभाग क्र. १, जळगांव संचालनालय, रायगड या रिक्‍त 


पदी 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-११२२/ प्र.क्र. १४५/ सेवा-१ 


0. २०६/ अरुणा कृष्णात निकम 2 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
दि. ८.६.२०२२ | उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग महामंडळ मर्या., मुंबई या रिक्‍त 
प्रकल्प विभाग, सातारा पदी 
त. २०७/ श्री. राहुल तुकाराम शिंगी जिल्हा परिषद (सा.बां.)(दक्षिण) 
दि. ८.६.२०२२ | सा. बां. उपविभाग, सातारा विभाग, सातारा या रिक्‍त पदी 
९. २०८/ श्री. खेरदी असिफ परवेझ अ. गफुर चा जिल्हा परिषद (सा.बां.) विभाग 
दि. ८.६.२०२२ | जिल्हा परिषद (बां.) उपविभाग, क्र. १, बीड या रिक्‍त पदी 
अक्कलकोट, सोलापूर 
षि २०९/ श्री. उमेश गोरख प कोकण-२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई या रिक्‍त 
दि. ८.६.२०२२ | सा. बां. उपविभाग क्र. २, येवला, पदी 
नाशिक 


२. वर नमूद सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. 24.4.2029 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकार्‍्याना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या ठिकाणी दिलेली पदस्थापना ही संबंधीत 
अधिकाऱ्याची पदोन्नती झाल्यानंतर कार्यान्वीत होईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत झासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरित शासनास doser| pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत ते रुजू न 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२२/ प्र.क्र. १४५/ सेवा-१ 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज 
स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 
७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 
८. वरील तक्त्यातील अ. क्र. १, ४, ६, ७, १० वरील alert प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्ती / 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये 
विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
र्‌. संबंधित अधिकाऱ्यानी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
१०. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११८१६२७००५५१८ असा आहे. हा leat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANGADHAR peek oo am 
MAHAJAN GAIKWAD क ना २०) 
(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 
६. आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
७. कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
८ 
8 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा, बीड, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण/ पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /नांदेड/ 
अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

१०. मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) विभाग, नवीमुंबई, 

११. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

१२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 

१४. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-११२२/ प्र.क्र. १४५/ सेवा-१ 
9g. Galo, SU ISIN, FERS, ds, 
१७. महालेखापाल -9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२३. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५. कार्यासनअधिकारी ( सेवा-२/ आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष) , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
२६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


